एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
(0295) या योजनेअंतर्गत शासकीय 
मुलांचे निरिक्षणगृह/ बालगृह 
यवतमाळ च्या बांधकामासाठी निधी 
वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय PATH ICPS-2022/H.H.32/HI-0¢ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- २० जुले, २०२२ 


वाचा :- 
१. महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.22/9¥0/2094-CW-ll, 
दि.०२/०२/२०२२ 
२. वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.9/(33)/PFMS/2022, दि०७/०७/२०२२ 
प्रस्तावना :- 


एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता शासकीय मुलांचे 
बालगृह/निरिक्षणगृह, यवतमाळ या संस्थेच्या इमारत बांधकामासाठी निधी मागणी करण्यात आली होती. 
सदर मागणीच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ वरील पत्रांन्वये बांधकामासाठी केंद्र हिस्सा 
रुप.५२.२० व राज्य हिस्सा रु.३४.८० असा एकूण रू.८७.०० लक्ष निधी मंजूर करुन त्यापैकी केंद्र हिस्सा 
रू.५२.२० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र शासनाने वितरीत केलेला सर्व निधी 
SNA अकांऊट मध्ये जमा करण्याबाबत वित्त मंत्रालयाने संदर्भ क्र.२ वरील पत्रांन्वये निर्देश दिलेले 
असल्याने सदर निधी सन २०२२-२३ करीता एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पीत 
निधीतून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांना वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

या झासन निर्णयाद्वारे एकात्मिक बाल संरक्षण योजने अंतर्गत विवरणपत्रातील रकाना २ 
मधील लेखाशिर्ष/उद्दीष्टांना रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निधी शासकीय मुलांचे 
बालगृह/निरिक्षणगृह, यवतमाळ या संस्थेच्या इमारत बांधकामासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः - ICPS-202I/W.H.32/H1-0¢ 


(रु.लक्ष) 
अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत निधी | प्रस्तावित वितरण 
| a 2 3 PB 
मागणी क्र.एक्स-०१ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 
१ | (१६) शासकीय संस्था, ११७७.३५ ५२.२० 
(१६)(०१) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना, 
(2234 ७००९), केंद्र हिस्सा, 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 
(१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना राज्य 
हिस्सा 


७८४.८ ४८ 

. (2234 ७०१८), (राज्य हिस्सा) ९ ३४.८० 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 

एकुण १९६२.२४ ८७.०० 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत असून सदर निधी तात्काळ आहरीत करून एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या SNA खात्यामध्ये 
जमा करण्यात यावा. 
३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 
राहील. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९१/व्यय-६, दि.२०/०७/२०२२ 
अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७२०१६५३४०२१३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Nilesh rename 


me! 
el it Department, 


Developmen ir q 
Ja n a rd a Nn postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cf 
e085ddbef06ea381e7e81401a472bbb96 


Patil lutea ae 
( डॉ.निलेड ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः - ICPS-202I/W.H.32/H1-0¢ 


३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. ALAA राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर, 

११.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर, 

१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे, 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे, 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई, 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई, 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित, 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


